महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम दिनांक १४ 
ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिमेची जाहिरात 
वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५४/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २० मार्च, २०१५ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८ 
2) पोळीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/४०/९०६९/ मगातंमुगा/ 
जाहिरात/२९/२०१४ दि.२९/१२/२०१४. 


प्रस्तावना : शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ Helles तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 
गांव मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील 
वृत्तपत्रामधून प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मोहिमेची Yoo चौ. 
सें.मी. आकाराची कृष्ण धवल जाहिरात पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कोल्हापूर 
परिक्षेत्रातील सर्व "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिती व 
जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची ६५ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त 
झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये २,७८,४००/-( अक्षरी रुपये दोन 
लाख अटठ्याहत्तर हजार चारशे फक्त ) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये २,७८,४००/- 
( अक्षरी रुपये दोन लाख अउवठ्याहत्तर हजार चारशे फक्‍त ) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. ६५ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती 
अधिकारी यांनी दिलेले पत्र तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार 
तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार 
यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ६५ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये २,७८,४००/- 
( अक्षरी रुपये दोन लाख अटठ्याहत्तर हजार चारशे फक्त ) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय 
वितरण करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे 
धनादेश तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 


षु : 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५४/पोल-१५ 


याखाली होणारा खर्च रुपये २,७८,४००/-( अक्षरी रुपये दोन लाख अठ्याहत्तर हजार चारशे फक्त) 


मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान ळेखाशीर्ष २०५५ पोळीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) २६ 


जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक २२/२०१५,व्यय-७ 


दि.२१/१/२०१४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१९१५१३१९७७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


R a mM d as रका त 
Kh ,C=IN,S= 
S a h e b rao ४. द O = Government Of 
Maharashtra, OU = Desk Officer 
Khomane Date: 2015.03.27 12:09:59 +05'30' 
रा.सा. खोमणे 
सोबत :- विवरणपत्र-अ कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (६५ बीलासह) 


2. 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 


३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
. जिल्हा पोलीस अधीक्षक पुणे,सातारा, सांगली, सोलापूर,कोल्हापूर. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग(व्यय-७) मंत्रालय,मुंबई 

र. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे,सातारा, सांगली, सोलापूर,कोल्हापूर. 


१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, (पोल-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-१२१४/प्र.क्र-१५४/पोल-१५, दि. २० मार्च, 2094 सोतचे विवरणपत्र-अ 


अ.क्र वर्तमानपञाचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीची । जाहीरातीचा 
रक्‍कम दिनांक 
कोल्हापुर 
| 9 | दैनिक सिंधुदुर्ग समाचार, कोल्हापूर १९०९ 4200/-  । १४/०८/२०१४ 
२ | दैनिक क्रांतिसिह, कोल्हापूर ५५४९ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
३ | दैनिक नवसंदेशा, कोल्हापुर ७४०४ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
४ | दैनिक Fada, कोल्हापूर २५७६ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
५ | दैनिकसत्यवादी, कोल्हापूर १११०२ ४४००/- | १४/०८/२०१४ 
६ | दैनिक समाज, कोल्हापूर ३३० ४४००/- | १४/०८/२०१४ 
७ | दैनिक महासत्ता, इचलकरंजी, कोल्हापूर २५५४ ६४००/- | १४/०८/२०१४ 
८ | वार्ताशकक्‍्ती साखरवाडी, निपाणी, बेळगांव ४३१३ 3200/- | १४/०८/२०१४ 
९ | दैनिक स्वतंत्र प्रगती, बेळगांव १०१५ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
| do | दैनिक लोकनेता, कोल्हापुर ०१७ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
।_११_ | मराठी दैनिक तरूण भारत, कोल्हापूर १४२२८७० ७६००/- | १४/०८/२०१४ 
१२ | दैनिक मुंबई चौफेर, कोल्हापूर K/98-0¢/8493§ ६८००/- | १४/०८/२०१४ 
१३ | दैनिक पुढारी, कोल्हापूर २०६८२ ४००० १४/०८/२०१४ 
१४ | सायं दैनिक रंकाळा चौफेर, कोल्हापूर ६२४ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण ६०,४००/- 
पुणे 
१५ | दैनिक सांज महानगरी, पुणे १४९१ ५२००/- _ | १४/०८/२०१४ 
१६ | दैनिक राष्ट्रतेज, शनिवार पेठ, पुणे १४५२२ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
१७ | दैनिक लोकमान्य, सांजवार्ता, पुणे २२८८ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
१८ | दैनिक संध्या, पुणे ४२२ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
१९ | भारत डायरी, पुणे २२७ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
२० | दैनिक महाराष्ट्र निरोप्या, पुणे ५३४ 3200/- १४/०८/२०१४ 
२१ | दैनिक संस्कृती, पुणे ४०६६ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
२२ | दैनिक कातिब, पुणे १९५५ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
२३ | दैनिक विश्व दर्पण, पुणे ७०४० ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
२४ | दैनिक पुणे जिल्हा सांज समाचार, पुणे ३६२ ४८००/- | १४/०८/२०१४ 
२५ | दैनिक साप्ताहीक दायित्व, पुणे ८४४ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
२६ | लोकटाईम्स, पुणे ८७५ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
२७ | दैनिक मुंबई चौफेर, पुणे 2/१४-०८/४५२६५ ६०००/- | १४/०८/२०१४ 
२८ | दैनिक लोकमंथन, पुणे १४९ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
२९ | प्रभात पुणे १४०८०००४६३ ८४००/- १४/०८/२०१४ 
३० | मराठी दैनिक धम्मशासन, पुणे डी-१०४/१४-१५ ४४००/- | १४/०८/२०१४ 
३१ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, पुणे बी/९०३/१४-१५ ५२००/- _ | १४/०८/२०१४ 
३२ । हमारा महानगर, पुणे HM/pn/080/48-94 | ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
३३ | दैनिक सिध्दांत समाचार, पुणे २४३ 3200/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण | ८१,२००/- 


सातारा 


३४ | दैनिक प्रीतिसंग, सातारा ७०० ५२००/- _ | १४/०८/२०१४ 
३५ | दैनिक ग्रामोध्दार, सातारा ४११/१४ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
३६ | दैनिक मुक्‍तागिरी, सातारा २९९ ३६००/- _ | १४/०८/२०१४ 
३७ | सांझवात, गेंडामाळा, सातारा ४७३ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
३८ | दैनिक कर्मयोगी , कराड ९५ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
३९ | मराठी दैनिक तरूण भारत, सातारा १४२२९०४ ४८००/- | १४/०८/२०१४ 

एकूण २५,२००/- 

सांगली 

४० | दैनिक प्रतिध्वनी, सांगली ११०१ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
४१ | दैनिक जनप्रवास, सांगली ३०६८ ४८००/- १४/०८/२०१४ 
४२ | दैनिक तरूण भारत, सांगली १४२२९२० ६०००/- | १४/०८/२०१४ 
४३ | दैनिक ललकार, सांगली १६२६० ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
४४ | दैनिक महाराष्ट्र, पश्चिम सांगली २६ २८००/- १४/०८/२०१४ 
४५ | दैनिक नवसंदेश, सांगली ५२७५ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
४६ | दैनिकअग्रदुत, सांगली २४११ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
४७ | दैनिक सत्यदूत इचलकरंजी, सांगली १०३०४ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
४८ | दक्षिण महाराष्ट्र केसरी, सांगली ८५५६२ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
४९ । दैनिक सकाळ, सांगली ८०१३८८ ६४००/- | १४/०८/२०१४ 

एकूण ४३,६००/- 

सोलापूर 

५० | दैनिक संस्कृती, सोलापूर ४०६७ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
५१ | दैनिक नालंदा एक्सप्रेस, सोलापूर १९३३ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
५२ | दैनिक संचार, सोलापूर ७६३ ९२००/- | १४/०८/२०१४ 
५३ | दैनिक जागृत जनप्रवास, सोलापूर ५५४ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
५४ | दैनिक जनमत सर्वसामान्याचे, सोलापूर ६७३ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
५५ | पुरोगामी विचारांचे दैनिक एकमत, सोलापूर AD-838¢3 4200/- | १४/०८/२०१४ 
५६ | दैनिक बंधुप्रेम, सोलापुर २६४ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
५७ | विऱ्रव समाचार,सोलापुर ५१५ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
५८ | सायं दैनिक राजस्व, सोलापुर ४१/१४ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
५९ | सोलापुर तरुण भारत, सोलापुर १६२९/१४-१५ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
६० | दैनिक सोलापूर कटूसत्य, सोलापूर १३२ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
६१ | दैनिक पुण्यनगरी, सोलापूर 1/१४-०८/४८१९९ ७२००/- | १४/०८/२०१४ 
६२ | दैनिक सांज, सोलापूर बातमीदार ५७९ २०००/- | १४/०८/२०१४ 
६३ | दैनिक सायंवार्ता, सोलापूर ००१४० २४००/- | १४/०८/२०१४ 
६४ | दैनिक सुराज्य, सोलापूर १५०६/१४/१५ ४८००/- | १४/०८/२०१४ 
६५ । देनिक पुढारी, सोलापूर २०८०९ ६८०० १४/०८/२०१४ 

एकूण ६८,०००/- 

एकूण २,७८,४००/- 


